RNI No. MAHBIL / 2009/31743 

Regd. No. MCS/169/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष २, अंक ४१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३-१९, २०१६/ आश्विन २१-२७, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे १२, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


- 


३६ 


गुरुवार , फेब्रुवारी २६, २०१५ / फाल्गुन ७, शके १९ ३६ 


. 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१५ . 


अधिसूचना 


अजिंक्य डी वाय पाटील विद्यापीठ अधिनियम , २०१४ . 

क्रमांक स्वअवि . २०१४ / ( ७३/१४ )/विशि-४.- अजिंक्य डी वाय पाटील विद्यापीठ अधिनियम , २०१४ ( २०१५ चा महा. ३) याच्या 
कलम १, पोट- कलम ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१५ 
हा दिनांक अधिनियमाच्या प्रारंभाचा दिनांक म्हणून नियत करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डॉ . संजय चहांदे , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


( १ ) 


भाग चार ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३-१९ , २०१६/ आश्विन २१-२७, शके १९ ३८ 


HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Marg , Mantralaya ,Mumbai 400 032 , 

dated the 25th February 2015 . 


NOTIFICATION 


AJEENKYA DY PATIL UNIVERSITY ACT , 2014. 


- 


No. SFU. 2014/ (73/14 )/UNI-4. In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of 
section 1 of the Ajeenkya D Y Patil University Act, 2014 (Mah . III of 2015 ), the Government of 
Maharashtra hereby appoints the 25th day of February , 2015 to be the date on which the said 
Act shalll come into force . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR. SANJAY CHAHANDE , 
Principal Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १३-१९, २०१६ / आश्विन २१-२७, शके १ ९ ३८ 


३ 


३७ 


शनिवार , फेब्रुवारी २८ , २०१५ / फाल्गुन ९, शके १९ ३६ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१५ 

अधिसूचना 
मुंबई खादी व ग्रामोद्योग अधिनियम , १ ९ ६०. 

क्रमांक केव्हीबी . १२१३ /( सं.क्र . ५२० ) /उद्योग-६.- ज्याअर्थी, उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक केव्हीबी-२००६ / ( ७४५४ ) / 
उद्योग-६, दिनांक १४ डिसेंबर २००७ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या वार्षिक लेख्यांचे लेखापरीक्षण करणे याचे काम 
दिनांक १ एप्रिल २००७ ते ३१ मार्च २०१२ या ५ वर्षांच्या कालावधीकरिता नियंत्रक व महालेखापरीक्षक ( कर्तव्ये, अधिकार व सेवाशर्ती) 

अधिनियम , १९ ७१ ( १९ ७१ चा ५६ ) चे कलम २० चे पोट -कलम ( १) अन्वये भारताचेनियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचेकडे सोपवण्यात आले 
होते ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुंबई , दिनांक ३१ मार्च २०१२ नंतरसुद्धा महाराष्ट्र 
राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे लेख्यांचे लेखापरीक्षण भारताचेनियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचेकडेच कायम ठेवू इच्छितात आणि भारताचे 
नियंत्रक व महालेखापरीक्षक ( कर्तव्ये , अधिकार व सेवाशर्ती), अधिनियम , १९ ७१ यांच्या कलम २० चे पोट - कलम (१) यान्वये महाराष्ट्र राज्य खादी 
व ग्रामोद्योग मंडळाच्या वार्षिक लेख्यांचे लेखापरीक्षण सोबतच्या जोडपत्रामध्ये 

नमूद 

केलेल्या अटी व शर्तीवर चालू ठेवण्याचे मान्य केले आहे. 
त्याअर्थी, मुंबई खादी व ग्रामोद्योग अधिनियम, १९ ६० यांच्या कलम २५ च्या पोट - कलम (२) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
तसेच महालेखापाल ( वाणिज्यिक लेखापरीक्षण ) महाराष्ट्र , मुंबई यांच्याशी सल्ला मसलत करून महाराष्ट्र शासन , याद्वारे महाराष्ट्र राज्य खादी व 
ग्रामोद्योग मंडळाच्या आणि त्यांच्या वार्षिक लेख्याचे लेखापरीक्षण करण्याची जबाबदारी दिनांक १ एप्रिल २०१२ पासून दिनांक ३१ मार्च २०१७ अखेर 
या पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता सोबतच्या जोडपत्रात दिलेल्या अटी व शर्तीवर नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्याकडे सोपवीत आहे . 


जोडपत्र 


१ . भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक हे त्यांच्यावतीने आणि त्यांना दिलेल्या निर्देशांच्या व मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे लेखापरीक्षण 
करण्यासाठी एका प्राथमिक लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करण्याचे सूचवू शकतील अशाप्रकारे नियुक्त केलेल्या लेखापरीक्षकाच्या बाबतीत देय होणारे 
शुल्क महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने अदा करावयाचे आहे. अशा प्रकारे लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आलेली नसेल त्याबाबतीत 
भारताचेनियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी लेखापरीक्षणासाठी केलेला खर्च मंडळाकडून त्यांना अदा करण्यात येईल . 

२ . अशा रितीने प्राथमिक लेखापरीक्षकांची नेमणूक करण्यात आली असेल त्याबाबतीत प्राथमिक लेखापरीक्षकांनी केलेल्या 
लेखापरीक्षणाव्यतिरिक्त भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांना हिशोबाची नमुना तपासणी करण्याची तसेच प्राथमिक लेखापरीक्षकांच्या 
लेखापरीक्षा अहवालावर भाष्य करण्याचे तसेच त्याला पुष्टी देण्याचे अधिकार असतील. 

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांना किंवा लेखापरीक्षणासाठी त्यांना नियुक्त केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला नियंत्रक व 
महालेखापरीक्षक यांना शासनाच्या हिशोबाच्या लेखापरीक्षणासंबंधात असलेले सर्व अधिकार व विशेषाधिकार व प्राधिकार असतील . 


३ . 


४ . 


लेखापरीक्षणाचा अहवाल भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक किंवा त्यांनी नियुक्त केलेली इतर व्यक्ती नियामक मंडळाला सादर 
करील . अशाप्रकारे प्राप्त झालेल्या अहवालाची प्रत त्यावरील स्वतःच्या अभिप्रायासह नियामक मंडळ शासनाला सादर करील. नियंत्रक व 
महालेखापरीक्षक सुद्धा लेखापरीक्षा अहवालाची एक प्रत परस्पर शासनाला सादर करतील . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३-१९ , २०१६ / आश्विन २१-२७, शके १९ ३८ 


५ . 


भारताचेनियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांच्यावर लोकहितास्तव सोपविलेली लेखापरीक्षणाची जबाबदारी ही दिनांक १ एप्रिल २०१२ ते 
३१ मार्च २०१७ या ५ वर्षांच्या कालावधीतील हिशोबासाठी असेल . 


६ . भारताचेनियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांना त्यांच्या स्वेच्छाधिकारात लेखापरीक्षणाचा अहवाल राज्य विधानमंडळाला सादर करण्याचे 
अधिकार असतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


लटके , 


वै . 

भू . 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३-१९ , २०१६ / आश्विन २१-२७, शके १९ ३८ 


با 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Kama Marg , Hutatma Rajguru Chowk ,Mantralaya , Mumbai 400 032 

dated the 26th February 2015 


NOTIFICATION 


THE BOMBAY KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES ACT, 1960 . 


No. KVIB.1213 / (RR -520 )/IND-6.—Whereas the audit of the accounts of the Maharashtra State 
Khadi and Village Industries Board and its Financial Accounts was entrusted to the Comptroller 
and Auditor General of India under Government Letter , Industries, Energy and Labour 
Department , No. KVB.2006 /( 7454 )/IND-6 , dated 14th December 2007 for a period of five years 
from the 1st April 2007 to 31st March 2012 under sub -section ( 1) of section 20 of the Comptroller 
and Auditor General s (Duties , Powers and Condition of Service ) Act, 1971 (56 of 1971 ) ; 

And whereas, the Chief Executive Officer , Maharashtra State Khadi and Village Industries 
Board , Mumbai desire to continue the audit of the accounts of the Maharashtra State Khadi and 
Village Industries Board and its audit of accounts beyond 31st March 2012 and the Comptroller 
and Auditor General of India has agreed to continue the audit of the accounts of Maharashtra 
State Khadi and Village Industries Board s under sub - section ( 1 ) of section 20 of the Comptroller 
and Auditor General s (Duties, Powers and Condition of Service ) Act, 1971 on the terms and the 
condition mentioned in Annexure hereto . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of section 25 of the 
Maharashtra State Khadi and Village Industries Board Act , 1960 the Government ofMaharashtra , 
in consultation with the Accountant General (Commercial Audit), Maharashtra , Mumbai hereby 
entrusts the audits of the accounts of the Maharashtra State Khadi and Village Industries Board 
for a further period of 5 years commencing on the 1st April 2012 and ending on the 31st March 
2017 to the Comptroller and Auditor General of India , on the terms and conditions mentioned in 
the Annexure hereto . 


ANNEXURE 


1. The Comptroller and Auditor General of India may suggests the appointment of a primary 
auditor to conduct the audit on behalf and on the basis of direction /guidelines issued by him . 
Where such an auditor is appointed , the fees shall be payable by Maharashtra State Khadi and 
Village Industries Board to that auditor. Where such an auditor is not appointed , expenditure 
incurred by the Comptroller and Auditor General of India in connection with the audit will be 
payable to him by the Board . 

2. In addition to audit to be conducted by the Primary Auditor where so appointed , the 
Comptroller and Auditor General of India will have the rights , to conduct test check of the accounts 
and to comment on and supplement the report of the Primary Auditor . 

3. The Comptroller and Auditor General of India or any person appointed by him in 
connection with audit, shall have the same rights, privileges and authority as the Comptroller 
and Auditor General has in connection with the audit of Government accounts . 


4. The result of audit will be communicate by the Comptroller and Auditor General of India 
or any person appointed by him to Governing Body who shall submit a copy of report along with 
its observations to the Government. The Comptroller and Auditor General will also forward a 
copy of the report direct to Government. 


भाग चार - ब -२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर १३-१९, २०१६ / आश्विन २१-२७ , 

शके १ ९ ३८ 


5. The audit entrusted to the Comptroller and Auditor General in public interest will be for 
a period of 5 years accounts from the 1st April 2012 to 31st March 2017 . 

6. The scope , extent and manner of conducting audit shall be as decided by the Comptroller 
and Auditor General. 


7. The Comptroller and Auditor General will have the right to report to State Legislature , 
the result of audit , at his discretion . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. B. LATKE , 


Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३-१९ , २०१६ / आश्विन २१-२७, शके १९ ३८ 


७ 


३८ 


मंगळवार , मार्च ३, २०१५ / फाल्गुन १२, शके १९ ३६ 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ मार्च २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० . 

क्रमांक प्रशिक्षण . २०१४ / प्र.क्र . ४७/ २२-स . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० च्या कलम २४ अ च्या उपकलम ( १) अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार, महाराष्ट्र शासन , सहकार भारती सहकार प्रशिक्षण सहकारी संस्था लि ., कराड, तालुका कराड, जिल्हा 
सातारा या संस्थेला कलम २४ अ मध्ये विहित केल्यानुसार सहकार शिक्षण आणि प्रशिक्षण देण्याकरिता शिखर प्रशिक्षण संस्था म्हणून या अधिसूचनेद्वारे 
मान्यता देत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


क . कि . पारकर , 
शासनाचे सह सचिव . 


CO -OPERATION , MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT 
Mantralaya ( Annex ), Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, 

Mumbai 400 032, dated 2nd March 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA CO- OPERATIVE SOCIETIES ACT , 1960. 


No. Training 2014 /C.R . 47 /22 -C. - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of 
section 24A of Maharashtra Co -operative Societies Act, 1960 (Mah . XXIV of 1961), the Government 
of Maharashtra hereby notifies that the Sahakar Bharati Sahakar Prashikshan Sahakari Sanstha 
Ltd., Karad , Taluka Karad , District Satara to be the State Apex Training Institute for purposes of 
Co-operative education and training as provided in said section 24A. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


K. K. PARKAR, 
Joint Secretary to Government. 


भाग चार - ब -२ अ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३-१९ , २०१६/ आश्विन २१-२७, शके १९ ३८ 


मंगळवार , मार्च ३, २०१५ / फाल्गुन १२, शके १ ९ ३६ 


जाती , 


अ . क्र . 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक ३ मार्च २०१५ 

अधिसूचना 
क्रमांक ग्रापंनि-२०१४/ प्र.क्र .२०३ / पं.रा- २. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत ( सरपंच व उप सरपंच ) निवडणूक नियम , १९ ६४ मधील नियम २- अ 
च्या पोट नियम ( १) व ( २ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन आणि याविषयीची शासन अधिसूचना , 
ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक ग्रापंनि -२००९ / प्र.क्र .२१३/ पंरा .२, दिनांक ३१ मार्च २०१० व दिनांक २१ जुलै २०११ अधिक्रमीत करून 
महाराष्ट्र शासन याद्वारे : 

( अ) सोबत जोडलेल्या अनुसूची-१ मध्ये दर्शविल्यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि महिला 
( अनु . 

अनु . जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यातील महिलांसह ) यांच्यासाठी , राज्यातील ग्रामपंचायती ( केंद्र शासनाने घोषित 
केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रात पूर्णतः येणा- या ग्रामपंचायती वगळून ) मधील सरपंचाची पदे विनिर्दिष्ट करीत आहे ; आणि 

( ब ) अशा प्रकारे आरक्षित करण्यात आलेल्या सरपंच पदाचे सोबत जोडलेल्या अनुसूची-२ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे जिल्हा निहाय वाटप 
करीत आहे . 

अनुसूची-१ 
सरपंच पदासाठी आरक्षित करण्यात आलेले प्रवर्ग 

आरक्षित सरपंच पदाची संख्या 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
१ अनुसूचित जाती 

३३४८ पदे (पैकी १६८१ महिलांकरिता) 
अनुसूचित जमाती 

२०८३ पदे ( पैकी १०५२ महिलांकरिता ) 
नागरिकांचा मागास वर्गाचा प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसह ) ६७८४ पदे ( पैकी ३४०० महिलांकरिता ) 
सर्वसाधारण ( सर्व प्रवर्गातील महिलांसह ) 

१२९ ०५ पदे ( पैकी ६४६० महिलांकरिता ) 
एकूण २५१२० पैकी १२५ ९ ३ ( महिलांकरिता ) 

अनुसूची -२ 
अ.क्र . 

बिगर अनुसूचित जाती 

अनुसूचित नागरिकांचा मागास 
अनुसूचित आरक्षित 

जमातीसाठी प्रवर्गासाठी आरक्षित 
क्षेत्रातील सरपंचाची पदे 

आरक्षित 

सरपंचाची पदे 
ग्रामपंचायतीची 

सरपंचाची पदे 
संख्या 
अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती 

नागरिकांचा मागास सर्वसाधारण व 
व अ . जा . महिला व अ. ज . महिला 

प्रवर्गासाठी व सर्वसाधारण महिला 

ना . मा . प्र. महिला 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 

( ७ ) 
१ ठाणे २५१ 

२२ ३४ ३४ 

६० ६१ 


२ 


३ 


४ 


जिल्हा 


खुला प्रवर्ग 


८ 


२३ 


२ 


पालघर 


५८ 


o 


१ 


१ 


१ 


८ 


८ 


२० 


३ 


रायगड 


८३१ 


१ ९ 


१ ९ 


५७ 


५८ 


११२ 


११२ 


२२७ 


२२७ 


४ 


रत्नागिरी 


८४७ 


१८ 


१८ 


६ 


६ 


११४ 


११५ 


२८५ 


२८५ 


४३३ 


१४ 


१४ 


२ 


२ 


५८ 


५ ९ 


१४२ 


१४२ 


५ सिंधुदुर्ग 
६ नाशिक 


८०७ 


५३ 


५४ 


६७ 


६८ 


१० ९ 


१० ९ 


१७३ 


१७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३-१९ , २०१६ / आश्विन २१-२७, शके १९ ३८ 


९ 


अनुसुची - २ - समाप्त 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


७ 


४३० 


१३ 


१३ 


५४ 


५८ 


५८ 


८ ९ 


९ ० 


धुळे 
८ नंदुरबार 


७६ 


१ 


१ 


१ 


२ 


१० 


११ 


२५ 


२५ 


जळगाव 


११२४ 


५६ 


५६ 


१०१ 


१०२ 


१५१ 


१५२ 


२५३ 


२५३ 


१० 


अहमदनगर 


१२३ ९ 


७६ 


६१ 


१६७ 


१६८ 


३१६ 


३१६ 


११ पुणे 


१२ ९ १ 


६४ 


६४ 


३३ 


w 


१७४ 


१७५ 


३७४ 


३७४ 


१२ 


सातारा 


१४ ९ ६ 


७६ 


७६ 


७ 


२०२ 


२०२ 


४६३ 


४६३ 


१३ 


सांगली 


७०४ 


४२ 


४३ 


१ 


२ 


९ ५ 


९ ५ 


२१३ 


२१३ 


१४ 


१०३२ 


७ ९ 


७ ९ 


८ 


९ 


१३ ९ 


१४० 


२८ ९ 


२८ ९ 


१५ 


सोलापूर 
कोल्हापूर 
औरंगाबाद 


१०३० 


६ ९ 


७० 


४ 


५ 


१३ ९ 


१३ ९ 


३०२ 


३०२ 


१६ 


८६० 


५१ 


२४ 


२५ 


११६ 


११६ 


२३८ 


२३ ९ 


१७ 


जालना 


७८२ 


५६ 


८ 


९ 


१०५ 


१०६ 


२२१ 


२२१ 


१८ परभणी 


७०५ 


४८ 


४८ 


८ 


९ 


९ ५ 


२०१ 


२०१ 


१ ९ 


हिंगोली 


५६५ 


४५ 


४६ 


३० 


३० 


७६ 


७७ 


१३० 


१३१ 


२० 


नांदेड 


११६७ 


११४ 


११५ 


५७ 


५७ 


१५७ 


१५८ 


२५४ 


२१ 


बीड 


१०२४ 


६ ९ 


६ ९ 


७ 


१३८ 


१३८ 


२ ९ ८ 


२ ९९ 


६ 

१० 


२२ 


लातूर 


७८८ 


७ ९ 


८० 


१०६ 


१०७ 


१ ९ ७ 


१ ९ ८ 


२३ 


उस्मानाबाद 


६२३ 


५० 


५० 


७ 


७ 


८४ 


८४ 


१७० 


१७१ 


२४ 


अमरावती 


७२६ 


६७ 


६७ 


७१ 


७२ 


९ ८ 


९ ८ 


१२६ 


१२७ 


२५ 


अकोला 


५३ ९ 


६२ 


६३ 


२१ 


२१ 


७३ 


७३ 


११३ 


११३ 


२६ 


वाशिम 


४ ९ २ 


५० 


५० 


१ ९ 


२० 


६६ 


११० 


११० 


२७ 


बुलढाणा 


८६ ९ 


८६ 


८६ 


२५ 


२५ 


११७ 


११८ 


२०६ 


२०६ 


२८ 


यवतमाळ 


१०४७ 


६१ 


६२ 


८५ 


१४१ 


१४२ 


२३५ 


२३६ 


२ ९ 


७७२ 


६८ 


४८ 


४ ९ 


१०४ 


१०४ 


१६५ 


नागपूर 
वर्धा 


३० 


५१८ 


३४ 


३४ 


३७ 


३७ 


७० 


७० 


११८ 


११८ 


७६१ 


५४ 


५४ 


७६ 


७७ 


१०२ 


१०३ 


१४७ 


१४८ 


३१ चंद्रपूर 
३२ 

गडचिरोली 


१३६ 


७ 


१८ 


१ ९ 


३८ 


३८ 


४ 
२१ 


३३ 


भंडारा 


५४१ 


४६ 


२२ 


७३ 


७३ 


१३० 


१३१ 


३४ 


गोंदिया 


५५६ 


३४ 


३५ 


५० 


५० 


७५ 


७५ 


११८ 


११ ९ 


एकूण .. 


२५१२० 


१६६७ १६८१ 


१०३१ १०५२ 


३३८४ 


३४०० 


६४४५६४६० 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


व्ही . व्ही . गुजर , 


शासनाचे उप सचिव . 


20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३-१९ , २०१६/ आश्विन २१-२७, शके १९ ३८ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban path , 
Fort , Mumbai 400 001 Dated 3rd March 2015 


- 


NOTIFICATION 
No. GPN . 2014 /C.R.203/PR -2. - In pursuance of the powers conferred by sub - rule ( 1 ) and ( 2 ) 
of rule 2A of the Maharashtra Village Panchayats (Sarpanch and Upa - Sarpanch ) Election Rule , 
1964 and in supersession of the Government notification , Rural Development and Water 
Conservation Department No.GPN . 2009/CR.213 /PR -2 , dated 31st March 2010 and dated 
21st July 2011, issued in this behalf the Government of Maharashtra , hereby : 

(a ) specifies the number of offices of Sarpanchas in the Village Panchayats in the 
State (excluding the Scheduled Areas declared by the Government of India ) for the Scheduled 
Castes, the Scheduled Tribes , the category of Backward Class of citizens and women ( including 
the women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the category of Backward 
Class of Citizens) as shown in Schedule -I appended hereto ; and 

(6 ) allots the offices of Sarpanchas so reserved to the Districts as shown in Schedule - II 
appended hereto : 

Schedule - I 


Serial 
No. 
( 1 ) 


Category of Persons for whom offices of 
the Sarpanchas are reserved 

( 2 ) 


Number of offices of Sarpanchas 

reserved 

( 3 ) 


1 
2 
3 


3348 ( out of which 1681 for women ) 
2083 ( out of which 1052 for women ) 
6784 ( out of which 3400 for women ) 


Scheduled Castes 
Scheduled Tribes 
Backward Class of Citizens 
( including Vimukta Jatis and 
Nomadic Tribes) 
Open Category 


4 


12905 (out of which 6460 for women ) 
25120 out of which 12593 (Women ) 


Total ... 


Schedule - II 


Sr. No 


Open Category 


Name of 
District 


Number 

Village 
Panchayats 
from Non 
Scheduled 

Areas 


Officers of 
Sarpanchas 
reserved 

for the 
Scheduled 

Castes 


Officers 
of Sarpanchas 

reserved for 
the Scheduled 

Tribes 


Officers of 
Sarpanchas 
reserved 

for the 

Backward 
Class of Citizens 


S.C. 
General 
and S.C 
Women 


S.T. General 

and 
S. T. Women 


General and 
General- Women 


B.C.C. 
General 
and B.C.C 
Women 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


9 


23 


34 


1 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 


Thane 
Palghar 
Raigad 
Ratnagiri 
Sindhudurg 
Nashik 
Dhule 
Nandurbar 
Jalgaon 
Ahmadnagar 
Pune 
Satara 


251 

58 
831 
847 
433 
807 
430 

76 
1124 
1239 
1291 
1496 


8 
0 
19 
18 
14 
53 
13 

1 
56 
75 
64 
76 


19 
18 
14 
54 
13 

1 
56 
76 
64 
76 


22 

1 
57 
6 

2 
67 
54 

1 
101 
60 
33 
7 


1 
58 
6 

2 
68 
55 

2 
102 
61 
33 
7 


34 

8 
112 
114 
58 
109 
58 
10 
151 
167 
174 
202 


8 
112 
115 
59 
109 
58 
11 
152 
168 
175 
202 


60 

19 
227 
285 
142 
173 
89 
25 
253 
316 
374 
463 


61 

20 
227 
285 
142 
174 
90 
25 
253 
316 
374 
463 


11 


12 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३-१९ , २०१६ / आश्विन २१-२७, शके १९ ३८ 


Schedule - II- ( Contd. ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


1 


13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 


Sangali 
Solapur 
Kolhapur 
Aurangabad 
Jalna 
Parbhani 
Hingoli 
Nanded 
Beed 
Latur 
Usmanabad 
Amravati 
Akola 
Washim 
Buldhana 
Yavatmal 
Nagpur 
Wardha 
Chandrapur 
Gadchiroli 
Bhandara 
Goandiya 

Total .. 


704 
1032 
1030 
860 
782 
705 
565 
1167 
1024 
788 
623 
726 
539 
492 
869 
1047 
772 
518 
761 
136 
541 
556 


42 
79 
69 
51 
56 
48 
45 
114 
69 
79 
50 
67 
62 
50 
86 
61 
68 
34 
54 

7 
45 
34 


43 
79 
70 
51 
56 
48 
46 
115 
69 
80 
50 
67 
63 
50 
86 
62 
69 
34 
54 

7 
46 
35 


8 

4 
24 
8 
8 
30 
57 

6 
10 

7 
71 
21 
19 
25 
85 
48 
37 
76 

4 
21 
50 


2 
9 

5 
25 
9 
9 
30 
57 

7 
11 

7 
72 
21 
20 
25 
85 
49 
37 
77 

5 
22 
50 


95 
139 
139 
116 
105 
95 
76 
157 
138 
106 
84 
98 
73 
66 
117 
141 
104 

70 
102 
18 
73 
75 


95 
140 
139 
116 
106 
96 
77 
158 
138 
107 
84 
98 


213 
289 
302 
238 
221 
201 
130 
254 
298 
197 
170 
126 
113 
110 
206 
235 
165 
118 
147 

38 
130 
118 


213 
289 
302 
239 
221 
201 
131 
255 
299 
198 
171 
127 
113 
110 
206 
236 
165 
118 
148 

38 
131 


73 


67 
118 
142 
104 

70 
103 
19 
73 
75 


119 


25120 


1667 


1681 


1031 


1052 


3384 


3400 


6445 


6460 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. V. GUJAR, 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर १३-१९ , २०१६/ आश्विन २१-२७, शके १९ ३८ 


४० 


बुधवार , मार्च ४, २०१५ / फाल्गुन १३, शके १९ ३६ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २ मार्च २०१५ 


अधिसूचना 


मेमोरॅन्डम अॅण्ड आर्टिकल ऑफ असोसिएशन . 


क्रमांक लविम . २०१० / प्र.क्र . १३८ / उद्योग-६.- महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाच्या मेमोरॅन्डम अॅण्ड आर्टिकल ऑफ असोसिएशनच्या 
कलम ४६ ( २) व कलम ४६ ( ब ) ( ५ ) मधील तरतुदीनुसार महामंडळाच्या अध्यक्षपदी श्री . तारीक 

युनूस फारूकी यांची नियुक्ती शासन निर्णय 
क्र . लविम. २०१० / प्र.क्र . १३८ / उद्योग -६, दिनांक १ जुलै २०१४ अन्वये करण्यात आली होती. सदर नियुक्तीस शासन निर्णय समक्रमांक 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०१४ अन्वये स्थगिती देण्यात आली होती. 

आता, श्री . तारीक युनूस फारूकी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ , मुंबई यांची शासन निर्णय दिनांक १ जुलै २०१४ अन्वये 
केलेली नियुक्ती ही महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाच्या मेमोरॅन्डम अॅण्ड आर्टिकल ऑफ असोसिएशनच्या कलम ४६ ( ४ ) मधील तरतुदीनुसार 
रद्द करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . ला . भोई, 
कक्ष अधिकारी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


